शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.८२/प्रशि-४ (92-31) 


यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, 
पुणे या प्रशासकीय संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍्तीबाबत.- 
श्रीमती सरिता सुनील नरके 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्र. :- प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.८२/प्रशि-४ (92-31) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- 99 सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र. १३७/१२, दि.१७.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/१२, दि.१६.०२.२०१८. 
३) यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी क्र.प्रशा-१/२०२४/नेमणूक-प्रतिनियुक्‍ती-१, 
दि.२७.०५.२०२४. 
४) महसूल व वन विभाग यांचे पत्र क्र. प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.२१४/ई-१, दि.२६.०७.२०२४. 


शासन आदेशा :- 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेत रिक्‍त असलेल्या सहयोगी प्राध्यापक पदावर 
[वेतनश्रेणी एस-२५ : ७८८००-२०९२००] प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार श्रीमती सरिता 
सुनील नरके, अपर जिल्हाधिकारी [वेतनश्रेणी एस-२५ : ७८८००-२०९२००]यांची खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. नाव /पदनाम/वेतनश्रेणी मुळ प्रशासकीय प्रतिनियुकक्‍्तीचे पद/ । प्रतिनियुक्‍तीचा | प्रतिनियुक्तीचा 


विभाग वेतनश्रेणी दिनांक कालावधी 
१  । श्रीमती सरिता सुनिल नरके ।म ववन विभाग| सहयोगी प्राध्यापक आदेश्ञाच्या ३ वर्षे 
अपर जिल्हाधिकारी -२५(७८८००-२०९२००) दिनांकापासून 


एस-२५ (७८८००-२०९२००) 


२. महसुल व वन विभागाने श्रीमती सरिता सुनिल नरके, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीची नोंद घेवून 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. 

३. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट २ 
मधील खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहील. :- 


१) प्रस्तुत प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने सेवेची 
आव्यकता वाटल्यास सदर अधिका-यास परत बोलविण्यात येईल. यञावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेस वरील अधिका-यांच्या सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधितांना ३ महिन्याची 
नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे शासनास सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 
२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि २०२४/प्र.क्र.८२/प्रशि-४ (92-31) 


३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये विहित केलेल्या 
दरानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेकडून रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान 
देण्यात यावे. 

४) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधील वर्गणी चालू ठेवण्यात यावी. 

५) संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे परत 


करण्यात याव्यात. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९११११२२१४६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत अहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANUSHRI ARVIND 


PARAB 
(अनुश्री परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, - 

१) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 

२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 

३) आयुक्त, जमाबंदी आयुकत कार्यालय, पुणे. 

४) उप सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५) निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 

६) Hear अधिकारी, यशदा, पुणे. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८) श्रीमती सरिता सुनील नरके, (अपर जिल्हाधिकारी) राज्य संचालक, महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, 


जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) अपर मुख्य सचिव(सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२ निवडनस्तीसा.प्र.वि./प्रशि-४ (92-31). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


